महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन इतर शासकीय 
कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासनामार्फत २०७१०१०३ या 
लेखाशीर्षांतर्गत होणेसाठी अवलंबावयाच्या 
कार्यपद्धतीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/प्र.क्र.३३(आओ/पापु-२३, 
दिनांक २३.०३.२०१७. 

२. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३, 
दिनांक ०६.११.२०१७. 

३. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३, 
दिनांक ०७.०९.२०१८. 

४. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३, 
दिनांक १०.०१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन 
यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे ईटीपी चार्जेस व 
तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १६.०३.२०१७ 
च्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून त्यानुषंगाने दिनांक २३.०३.२०१७ रोजी झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतनावरील 
खर्चासाठी डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये “ मागणी क्र. जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर 
सेवानिवृत्ती लाभ, १०१, नियत सेवावधी व सेवानिवृत्ती भत्ते (०२) दि.१ एप्रिल, १९३६ नंतरच्या 
सेवेकरीता (०२) (०१) दि.१ एप्रिल, १९३६ नंतरच्या सेवेकरीता (अनिवार्य) (२०७१ ०१०३) ०४ निवृत्तीवेतन 
विषयक खर्च ” या लेखाशीर्षांतर्गत विधानमंडळासमोर लाक्षणिक पुरवणी मागणी सादर करण्यात 
आली होती. मात्र या लेखाशीर्षांतर्गत प्राधिकरणातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
निवृत्तीवेतनासाठी तांत्रिक अडचणींमुळे कोणताही खर्च होऊ शकला नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 


2. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन इतर सेवानिवृत्त 
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २०७१०१०३ या लेखाशीर्षातर्गत नियमितपणे अदा करण्यासाठी काही 
कालावधी लागणार असल्यामुळे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्राधिकरणाला अनुदान 
देण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक ०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात 
“मागणी क्र. वाय-२, २२१५ - पाणी पुरवठा व स्वच्छता,१९९ - इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य, ०१ 
- इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य (०१) (०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेल्या शासकीय 
कर्मचा-यांना निवृत्तीवेनाचे लाभ मंजूर करण्यासाठी शासकीय अनुदान (2294A042) ( अनिवार्य / 
दत्तमत )” हे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात आळे आहे. सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासनामार्फत 
२०७१०१०३ या लेखाशीर्षातर्गत नियमित सुरु करण्याच्या अनुषंगाने सर्व तांत्रिक बाबीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन शासनामार्फत 
२०७१०१०३ या लेखाशिर्षांतर्गत अदा करण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


अ) सर्व संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची नोंद सेवार्थ प्रणालीमध्ये अन्यथा जिल्हा परिषदसाठी 
लागू होणा-या सेवार्थ सहऱ्य प्रणालीमध्ये करावी. 


ब) सदर कर्मचा-यांची सेवापुस्तके महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) १९८१ 
मधील तरतूदीनुसार परिपूर्ण करुन घ्यावीत. 


महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या सहमतीनुसार सर्व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची 
सेवापुस्तके तसेच निवृत्तीवेतन प्रकरणे अस्तित्वात असलेल्या वेतन पडताळणी 
पथकाकडून विनाविलंब तपासून घ्यावीत. 


3 


ड) संबंधित कर्मचा-यांची सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरणे महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर करुन 
घ्यावीत. 


इ) कर्मचा-यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२ मधील तरतुदीनुसार व 
निवृत्तीवेतन संदर्भातील शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२०१५ व दिनांक 30.92.2094 मध्ये 
विहित केल्याप्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबवावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 


फ) महालेखापाल यांच्याकडून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश, अंशराशीकरण व उपदानांचे आदेशा 
प्राप्त झाल्यावर प्रचलित पद्धतीने Identification होऊन निवृत्तीवेतन लाभाचे 
कोषागारातून प्रदान करण्यात येईल. 


ग) सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे प्राधिकरणाने मार्च, २०२१ 
पूर्वी महाळेखापाळ कार्यालयाकडून तपासून घ्यावीत. संचालनालय, तसेच झासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


घ) सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांचे 
सेवानिवृत्ती वेतन २०७१०१०३ या लेखाशीर्षांतर्गत सुरु करण्यात यावे व प्राधिकरणाला 
अनुदान देण्याच्या दृष्टीने तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात आलेले २२१५७०५२ हे 
लेखाशीर्ष बंद करण्यात यावे. 


2. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक a: ख.वि/चा-१ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग/यूओआर-(७9७/२०१८-१९/८५३, दिनांक १४.११.२०१८ तसेच महालेखाकार कार्यालय, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक 1॥/७.॥/(॥.0.3.१६/१७०८/१७३१, दिनांक १८/२७.३.२०१९ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार, तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५६/१९/व्यय-३, दिनांक ०४.०९.२०१९ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१७१६०१५६३१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
C h e t a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
B | h b 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
a a 5 a 7 e d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66d0 
e e€657e903b3781 965 1a978d2a366cf5eb564c0 
N | ka al c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2019.10.17 16:46:04 +05'30' 
(चेतन निकम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

अधिक्षक अभियंता (सर्व, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

उप अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक,जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


